अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागांतर्गत सहायक शिधावाटप अधिकारी 
(गट-क) संवर्गातील कर्मचारी यांच्या विनंती 
बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-२३२३/प्र.क्र.१३६/ ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मे, २०२३. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४), व ४ (५) अनुसार खाली नमूद 
केलेले कर्मचारी यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र.। अधिकारी यांचे नावा | सध्या पदावर कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापनेचे 
कार्यालय कार्यालय 
anaes | २ ३ 18४ 
नी श्री. संतोष शिवाजी शिदे | सहायक शिधावाटप अधिकारी (त) । सहायक शिधावाटप अधिकारी (त) 
२३ “ड” सांताकृझ ३२"ई”कुर्ला या पदावर. 
on श्री .अविनाठश वि. काकडे | सहायक शिधावाटप अधिकारी (त) । सहायक शिधावाटप अधिकारी (त) 
४८ “th” मुंब्रा ३४ “ई” घाटकोपर या पदावर. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. नियंत्रक, शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी वर नमुद कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे 
व त्याबाबतचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा. 


३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करू नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू 
नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित कर्मयाऱ्यास मूळ पत्तयावर नोंदणी पोचदेय डाकेने परत 
करावेत. 


४. वर नमुद कर्मचाऱ्यांची बदली ही त्यांच्या विनंतीवरून करण्यात येत असल्याने त्यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२३२३/प्र.क्र.१३६/ ना.पु.१५ 


टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार पदग्रहण अवधी तसेच बदली 
विषयक प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक GIA अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


५. संबंधित कर्मचारी यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा रुजू 
अहवाल नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरित सादर 
करावी. 


६. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील असे नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांनी पहावे. 


७. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१८१७२७२४९५०६ असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TATOBA MARUTI 2. 


f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a701 351 0f4fe04fad 
27512588a0bc8e1 5, postalCode=400032, st=Mahi 


KOLEKAR tg eer 
(ता. मा. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सर्व संबंधित सहायक शिधावाटप अधिकारी यांना (नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांच्या मार्फत) 
प्रत :- 


१. नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२. उप नियंत्रक शिधावाटप (ड परिमंडळ) / (ई परिमंडळ)/ (फ परिमंडळ) 

३. मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सचिव (अ.ना.पु.व OG) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई 

५. महालेखापाल-महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. विभागातील सर्व कार्यासने 

१०.निवड नस्ती, कार्यासन नापु-१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


